RNINo. MAHBIL/ 2009/ 31745 
Reg. No. MCS/175/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ३, अंक २९ ] 


गुरुवार , जून १, २०१७/ ज्येष्ठ ११, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली . 

क्रमांक शाकानि. २०१४ / प्र.क्र . ७३( १)/ १८ (र. व का .). - महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ५ च्या उपबंधास अनुसरून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल , मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्याने, शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, शाकानि . २०१४ / प्र . क्र . ७३(१ )/ १८ ( र. व का . ), 
दिनांक ९ जुलै २०१६ यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेत, नोंद १९ , येथे “ प्रा . राम शंकर शिंदे " यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र . २ मध्ये “विभाग किंवा त्यांचे भाग ” या 
शीर्षाखाली “ राजशिष्टाचार " या शब्दानंतर “ , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण " हे शब्द 
समाविष्ट करण्यात येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुमीत मल्लिक , 
शासनाचेमुख्य सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ४१ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जून १, २०१७/ ज्येष्ठ ११, शके १९३९ 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 

dated the 31st May 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS . 


No. ROB . 2014 /C . R . 73 ( 1 )/ 18 (O . and M .). — In pursuance of the provision of rule 5 of the 
Maharashtra Government Rules of Business , the Governor of Maharashtra , upon the advice of the 
Chief Minister , is hereby pleased to amend the Government Notification , General Administration 
Department, No. ROB . 2014 /C . R .73 ( 1 )/ 18 , dated the 9th July 2016 , as follows, namely : 

In the said notification , in entry 19 , against the name of “ Prof. Ram Shankar Shinde” in 
column ( 2 ), under the heading “Departments or parts of Departments ” , after the word 
“ Protocol” the words “ , Vimukta Jatis , Nomadic Tribes , Other Backward Classes and Special 
Backward Classes Welfare ” shall be added . 


T1 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUMIT MULLICK, 
Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जून १, २०१७ / ज्येष्ठ ११, शके १९३९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली . 

क्रमांक शाकानि . २०१४ / प्र.क्र . ७३( २)/१८ (र. व का .). - महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ६ च्या उपबंधास अनुसरून, 
मुख्यमंत्री, शासन अधिसूचना , सामान्य प्रशासन विभाग, शाकानि . २०१४ / प्र. क्र . ७३ ( २) / १८ (र . व का .), दिनांक ९ जुलै २०१६ यामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेत , नोंद १४, येथे “ श्री . मदन मधूकरराव येरावार " यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र . २ मध्ये “विभाग किंवा त्यांचे भाग " 
या शीर्षाखाली “ सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम ) " या शब्दानंतर “ , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण " हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुमीत मल्लिक , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जून १, २०१७/ ज्येष्ठ ११, शके १९३९ 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 

dated the 31st May 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS . 


No. ROB. 2014 /C . R . 73 ( 2 )/ 18 ( O . and M .). — In pursuance of the provisions of rule 6 of the 
Maharashtra Government Rules of Business , the Chief Minister , is hereby pleased to amend the 
Government Notification , General Administration Department, No. ROB . 2014 / C . R . 73( 2 )/ 18 
( O . & M .), dated the 9th July 2016 , as follows, namely : 

In the said notification , in entry 14 , against the name of " Shri Madan Madhukarrao 
Yerawar ” in column ( 2 ), under the heading “ Departments or parts of Departments” , after the 
words “ Public Works (Public Undertakings )” the words “ , Vimukta Jatis , Nomadic Tribes , 
Other Backward Classes and Special Backward Classes Welfare” shall be added . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUMIT MULLICK, 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


